सन २०११-१२ या आर्थिक वर्षात 
धर्मादाय प्रयोजनार्थ धर्मादाय संस्थाना 
धर्मादाय देणगीचे वाटप 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग (विशेष) 
शासन निर्णय क्र. आरएसी-०८११/प्र.क्र.४१/सेकपी-१ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- ३१ ऑक्टोबर,, २०११. 


वाचा :- गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. आरएसी-०८११/प्र.क्र.४१/सेकपी-१, 
दिनांक :-२८ सप्टेंबर,, २०११. 


शासन निर्णय:- गृह विभागाअंतर्गत धर्मादाय प्रयोजनार्थ खेळविलेल्या अश्वशर्यतीतून 
प्राप्त होणारा कर राज्याच्या एकत्रित निधीत जमा होतो. सदर प्राप्त होणा-या 
कराच्या स्वरूपातील उत्पन्नामधून अनुषंगाने धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या 
देण्याकरीता चालू आर्थिक वर्ष २०११-१२ च्या अर्थसंकल्पात रु. १.०० कोटीची तरतूद 
करण्यात आली आहे. या तरतूदीतून सदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक २८ सप्टेंबर, 
२०११ अन्वय एकूण ८ संस्थांना / संघटनांना एकूण रूपये १४.०० लाख ( अक्षरी 
रूपये चौदा लाख wad ) एवढी रक्‍कम धर्मादाय प्रयोजनार्थ देणगी म्हणून मंजूरी 
दिली आहे. या तरतूदीतून आता रूपये ८६ लाख ( अक्षरी रूपये श्याऐंशी लाख 
wad ) एवढी रक्‍कम शिल्लक आहे. सदर शिल्लक रक्कमेतून सोबत खालीलप्रमाणे 
नमूद केलेल्या एकूण ७ संस्थांना / संघटनांना त्याच्या नावासमोर दर्शविलेली रक्‍कम 
धर्मादाय प्रयोजनार्थ देणगी म्हणून अदा करण्यासाठी एकूण रूपये ९.२५ लाख ( रूपये 
नऊ लाख पंचवीस हजार फक्त) एवढी रक्‍कम मंजूर करण्यास या शासन निर्णयाद्वारे 


शासन मान्यता देत आहे. 


सन २०११-१२ या आर्थिक वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या धर्मादाय देणगीचे वाटप 


शासन निर्णय क्र.०८११/ प्रक्र.४१/ सेकपी-१ दि.३१ ऑक्टोंबर २०११ चे सहपत्र 


ती संस्थेचे नाव मंजूर रक्‍कम 

र मराठा चारिटेबल ट्रस्ट, कागल, ता. कागल, जि कोल्हापूर रू. ३,००,०००/- 

२ हिंदमाता तालीम मंडळ, SAT, ता. करवीर, जि. कोल्हापूर रू.२,००,०००/- 

रे | हनुमान तालीम मंडळ, कळंबे, ता. HAR, जि. कोल्हापूर रू.७५,०००/- 

डू आजि माजी सैनिक संघटना, चुये, ता. करवीर, जि. कोल्हापूर रू.७५,०००/- 

ष्‌ शांती निकेतन शिक्षण संस्था, सोलापूर, जि. सोलापूर रर 

द डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समिती, औरंगाबाद, | रू.२५,०००/- 

| जि.औरंगाबाद 

9 atl चिल्डून्स फ्युचर इंडिया, पेण, जि. रायगड रू.५०,०० o/- 

TT रू.९,२५,०००/- 


(अक्षरी रूपये नऊ लाख पंचवीस हजार फक्त) 


2. संबंधित संस्थानी / संघटनांनी केलेल्या अर्जाप्रमाणे, त्यांनी ज्या 
प्रयोजनार्थ निधीची मागणी केली आहे त्या प्रयोजनासाठीच निधी मंजूर करण्यात येत 
असून तो त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करावा. तसेच खर्चाच्या अनुषंगाने " सनदी 
लेखापाल" यांनी प्रमाणित केलेले उपयोगिता प्रमाणपत्र निधी प्राप्त झाल्याच्या 
दिनांकापासून सहा महिन्याच्या आत सादर करावे. सदर उपयोगिता प्रमाणपत्र विहीत 
मुदतीत सादर न करणाऱ्या संस्था नियमानुसार पुढील कारवाईस पात्र राहतील. 

3; श्री.जे.आर.मेजारी, कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग 
(विशेष) यांना ज्ञापन क्र.एचडीई-१४०७/प्र.क्र.२९९/आस्था-२, दि. २२/०५/२००७ अन्वये 
आहरण व सर्वितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. 

ह श्री.सु.रा.चव्हाण, उप सचिव, महाराष्ट्र शासन, गृह विभाग, यांना 
ज्ञापन क्र.गृहआ-१०११/प्र.क्र.५३३/आस्था-२, दि. २५/०७/२०११ अन्वये नियंत्रक 


अधिकारी म्हणून या मागणीसाठी घोषीत केले आहेत. 


Ea यावरील खर्च गृह विभाग, मागणी क्र.बी-०६ मुख्यलेखाशीर्ष "२२५०- 
इतर सामाजिक सेवा" (००)१०१- धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या, (००) (००) (०३) 
धर्मादाय प्रयोजनासाठी देणग्या -संस्थांना देणग्या, ५० इतर खर्च (२२५० ०२२ ८) या 
लेखाशिर्षाखाली सन २०११-२०१२ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. 
g. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभागाचा sry. संदर्भ क्र.३०३/११/व्यय-८, 
दि.३०-८-२०११ अन्वये मिळालेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 
७. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असून 
त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१११०३११५४८२४००१असा आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
श्र 
वदत 0110. et] 
( जे. आर. मेजारी ) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-(१) (लेखा व अनुज्ञेयता) , मुंबई. 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-(१) (लेखा-परीक्षा), मुंबई 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
वित्त विभाग, व्यय-८/ अर्थ-४ 
अर्थ-१, गृह विभाग, मंत्रालय. 
निवड नस्ती, सेकपी-१, गृह विभाग, 


